महिला धोरण 2098 मधील तरतुदींचा आढावा घेणे, 
त्यात काळानुरुप बदल करणे व महिला धोरण अधिक 
लोकाभिमुख करण्याच्या अनुषंगाने महिला धोरण 
करण्याकरीता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी मसुदा समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १४९ /कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक - १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४९/कार्या-२, 
दि.१७.१२.२०२०. 
२) आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआपु/मवि/मधोअं/२०२०-२१/५१०, 
दि.०१.०२.२०२१. 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासनाने दि.०१.०३.२०१४ रोजी जाहिर केलेले ३ रे महिला धोरणाबाबतची पार्श्वभुमी 
जाणुन घेणे व जाहिर केलेल्या धोरणाबाबत मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.२५.११.२०२० रोजीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सदर बैठकीत महिला धोरण २०१४ मधील 
तरतुदींचा आढावा घेणे, त्यात काळानुरुप बदल करणे व अधिक लोकाभिमुख धोरण करण्याच्या अनुषंगाने 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाळी मसुदा समिती गठीत are निर्णय 
दि.१७.१२.२०२० अन्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठीत 
करण्यात आली. निर्णयानुसार गठीत समितीमध्ये युनिसेफ, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई व महिला 
क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थेचे प्रतिनिधी यांची निवड करण्याच्या दृष्टीने संबंधीत संस्थेकडून नामांकणे 
मागविणे त्याचप्रमाणे महिलांविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, जगातील इतर राष्ट्रांमध्ये, भारत सरकारच्या 
राष्ट्रीयस्तरावर, देशातील इतर राज्यांनी SISA GS धोरण/तयार केळेली सनद इत्यादींचा अभ्यास करुन 
महाराष्ट्र राज्याची परिस्थितीचा सर्वांगीण अभ्यास करुन राज्यातील महिलांसाठी कालानुरुप व लोकाभिमुख 
असे महिला धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी आयुक्तालय स्तरावरुन कार्यवाही करण्यात येत असून 
त्यासाठी अवधी लागणार असल्याने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली आहे. 
उपरोक्त वस्तुस्थिती पाहता सदरचा मसुदा शासनास सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला धोरण २०१४ मधील तरतुदींचा आढावा घेणे, त्यात काळानुरुप बदल करणे व अधिक 
लोकाभिमुख धोरण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.१७.१२.२०२० अन्वये आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीस दि.२८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १४९ /कार्या-२, 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२१५१७१८५८४५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Shivaji :॥१॥॥१॥॥॥५॥॥॥॥॥॥५ 


ी 
nt Of Maharashtra, ou=Women And Child 
Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a1c2a78fesffeasc 
Ka rwa [| 9dd01377e25f76a36, cn=Shivaji Pandurang Karwar 
Date: 2021.02.15 17:23:58 +05'30° 
(शि.पां.कारवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
५. आयुक्त, महिलाव बाल विकास, पुणे. 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट राज्य महिला आयोग, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई. 

. संचालक, राजमाता जिजाऊ Far, मुंबई. 
९. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव/कक्षअधिकारी, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उपआयुक्त, महिला विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
१२. निवडनस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


